राज्यात जुलै २०१९ ते ऑगस्ट २०१९ या 
कालावधीमध्ये अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूर 
परिस्थितीत बाधित झालेल्या शेतक-यांच्या 
पीक कर्ज माफीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग 
शासन शुध्दीपत्र क्र. कृकमा ०८१९/ प्र.क्र.११५/२-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २७ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्र. कृकमा ०८१९/ प्र.क्र.११५/२-स, दि.२३ ऑगस्ट, २०१९ 


प्रस्तावना :- 

राज्यात जुले २०१९ ते ऑगस्ट २०१९ या कालावधीमध्ये अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूर 
परिस्थितीत बाधित झालेल्या जिल्हयातील बाधित शेतक-यांचे पीक कर्ज माफ करण्याचा निर्णय 
घेण्यात आला आहे. सदर निर्णयाचा लाभ अधिकाधिक बाधित शोतक-यांना मिळावा यासाठी काही 
बदल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन शुध्दीपत्र :- 

राज्यात जुले २०१९ ते ऑगस्ट २०१९ या कालावधीमध्ये अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूर 
परिस्थितीत बाधित झालेल्या जिल्हयातील बाधित होतक-यांचे पीक कर्ज माफ करण्याचा निर्णय 
घेण्याबाबतच्या “वाचा” येथील दि.२३.८.२०१९ च्या शासन निर्णयातीळ “area निर्णय” या 
मथळयाखालीळल पहिल्या परिच्छेदातील अट क्र.३ च्या ऐवजी खालीलप्रमाणे अट H.3 वाचावी. 


“3) सदर योजनेअंतर्गत केवळ प्राथमिक कृषि पतपुरवठा सहकारी संस्था, राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी 
बँका, ग्रामीण बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमार्फत बाधित शेतक-याने नुकसान झालेल्या 
पिकासाठी घेतलेले पीक कर्ज लाभास पात्र राहील.” 

सदर शासन शुध्दीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०८२७१७१११३९८०२ असा 
आहे. हे शासन शुध्दीपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 

Digitally signed by Ramesh Shankarrao Shingte 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Cooperation, 

Ra mM e S h S h a n ka r fa 0 य तीट Department, postalCode=400032, 
2.5.4.20=fed1b2ed6e1e4aca719170d9eae8aa251ee28dc56c75d 

o 8a65acb34103d45bd48, 

S h I n g t e serialNumber=b9bf7a534d8f1272bd902482bf95b556a5baefddd 
ce18574a78fa2d8d0957d1f, cn=Ramesh Shankarrao Shingte 
Date: 2019.08.27 17:17:08 +05'30' 


(रमेठा शिंगटे) 
अवर सचिव तथा सहनिबंधक, 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

2) मा. मंत्री, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम यांचे खाजगी सचिव 
३) मा. मंत्री, वित्त व नियोजन, वने यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन शुध्दीपत्र क्रमांकः PHA ०८१९/ प्र.क्र.११५/२-स 


४) मा. मंत्री, सहकार, मदत व पुनर्वसन यांचे खाजगी सचिव 

५) मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई 

६) मा. विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद सदस्य (सवी 

७) मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


८) मा. अपर मुख्य सचिव (वित्त), Hares, मुंबई 

९) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 

१०) मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिझर्व्ह बँक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई 

११) मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड प्रादेशिक कार्यालय, पुणे 

१२) चेअरमन, राज्य स्तरीय बँकर्स समिती , बँक ऑफ महाराष्ट्र,पुणे. 

१३) विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 

१४) विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (सर्व) 

१५) जिल्हाधिकारी (सवी 
) 
) 
) 
) 
) 


१६) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (सवी 

१७) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

१८) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. मुंबई 
१९) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (सर्व) 
२०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


